RNI No.MAHBIL / 2009/ 31743 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक ४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २६ -मार्च ४, २०१५ / फाल्गुन ७-१३, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे ३० ,किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शशासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


. 


गृह विभाग (विशेष ) 
सेंटर-१, ३० वा मजला, जागतिक व्यापार केद्र , कफ परेड, मुंबई ४०० ००५ , 

दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५ 

आदेश 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१. 

क्रमांक मपोअ १११४ / प्र.क्र . २५२/विशा -३ ब. - महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ ( १९ ५१ चा २२) च्या कलम ६० च्या पोट -कलम ( १ ) 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून आणि याबाबतीत यापूर्वी वेळोवेळी काढलेल्या सर्वविद्यमान आदेशांचे अधिक्रमण 
करून महाराष्ट्र शासन, याद्वारे यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या संबंधित महसुली विभागांकरिता उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ६० च्या प्रयोजनांसाठी विनिर्दिष्ट अधिकारी म्हणून विनिर्दिष्ट करीत आहे. 

अनुसूची 


अ.क्र . 


अपिलीय प्राधिकारी 

( २ ) 


( १ ) 


१ 


विभागीय आयुक्त , 


२ 


३ 


कोकण महसूल 

विभाग 
विभागीय आयुक्त, पुणे महसूल विभाग 
विभागीय आयुक्त , नाशिक महसूल 

विभाग 
विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद महसूल विभाग 
विभागीय आयुक्त , अमरावती महसूल विभाग 
विभागीय आयुक्त, नागपूर महसूल विभाग 


४ 


५ 


६ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अशोक ग . वैद्य , 


कक्ष अधिकारी . 


भाग चार - ब -१ 


ہ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २६ -मार्च ४, २०१५ / फाल्गुन ७-१३, 


शके १ ९ ३६ 


HOME DEPARTMENT (SPECIAL ) 


30th Floor , Centre- 1, World Trade Centre , Cuff Parade, Mumbai 400 005 , 

dated the 21st February 2015 


ORDER 


MAHARASHTRA POLICE ACT, 1951. 


No. MPA.1114 /CR - 252 /Spl- 3B.- In exercise of the powers conferred by Sub - section ( 1) of 
section 60 of the Maharashtra Police Act (XXII of 1951), and in supersession of all the existing 
Orders issued from time to time in this behalf, the Government of Maharashtra hereby specifies 
the officers mentioned in the Schedule appended herewith to be the Specified Officer for the 
purposes of section 60 of the said Act in their respective Revnue Divisions namely : 


Schedule 


Sr. No. 

( 1 ) 


Appealate Authority 

( 2 ) 


1 


2 


3 


Divisional Commissioner , Konkan Revenue Divison 
Divisional Commissioner , Pune Revenue Divison 
Divisional Commissioner , Nashik Revenue Divison 
Divisional Commissioner , Aurangabad Revenue Divison 
Divisional Commissioner , Amarawati Revenue Divison 
Divisional Commissioner , Nagpur Revenue Divison 


4 


5 


6 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ASHOK G. VAIDYA , 


Section Officer. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २६-मार्च ४, २०१५ / फाल्गुन ७-१३, शके १९ ३६ 


३ 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


१६३ 


मंगळवार, डिसेंबर १० २०१३ / अग्रहायण १ ९ , शके १९ ३५ 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ डिसेंबर २०१३ 


- 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम , १९ ७६. 


क्रमांक म्हाअस . २०१३ / प्र.क्र . २६१ / दुवपु- १. - महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम, १९ ७६ (१ ९ ७७ चा महा. २७ ) याच्या कलम 
८८ च्या पोट -कलम ( ३) च्या खंड ( अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि शासकीय अधिसूचना , गृहनिर्माण विभाग , 
क्रमांक एमटीजी-२००५ / प्र.क्र . १०१ ( भाग तीन ) आर व आर-१, दिनांक १६ सप्टेंबर २००८ तसेच या संदर्भात काढण्यात आलेल्या पूर्वीच्या सर्व 
शासकीय अधिसूचना यांचे अधिक्रमण करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , उक्त खंड ( अ) च्या प्रयोजनार्थ रक्कम म्हणून तीन हजार रुपये ही रक्कम 
विनिर्दिष्ट करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


देबाशिष चक्रबर्ती, 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


HOUSING DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 7th December 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA HOUSING AND AREA DEVELOPMENT ACT, 1976 . 

No.MHAC . 2013 /CR No. 261/ RR- 1.- In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of 
sub- section ( 3 ) of section 88 of the Maharashtra Housing and Area Development Act, 1976 ( Mah. 
XXVII of 1977 ) and in supersession of the Government Notification , Housing Department No. 
MTG . 2005 / C.R . 101 (Part III) R and R - 1, dated the 16th September 2008 and of all the earlier 
Government Notifications issued in this behalf , the Government of Maharashtra hereby specifies 
rupees three thousand to be the amount for the purpose of the said clause (a ) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DEBASHISH CHAKRABARTY , 
Principal Secretary to Government. 


भाग चार - ब -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २६ -मार्च ४, २०१५ / फाल्गुन ७-१३, शके १९ ३६ 


१६४ 


शुक्रवार, डिसेंबर १३ २०१३ / अग्रहायण २२, शके १९ ३५ 


. 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शिबीर कार्यालय , बॅरेक क्र . ३, हैद्राबाद हाऊस, सिव्हील लाईन्स , नागपूर 

दिनांक १३ डिसेंबर २०१३ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम , २०११. 

क्रमांक एफडीएस २०१३- सं. क्र . ४५१-प्र.क्र . १७२-१३- औषधे २. - ज्याअर्थी, किरकोळ व घाऊक औषधे विक्री व्यावसायिक संपावर 
जाण्याची शक्यता असल्याने 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम , २०११ ( सन २०१२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १२ ) च्या कलम २ 
च्या खंड ( क ) च्या उपखंड ( तीन ) अनुसार रुग्णालये व दवाखाने यांच्यासह, सार्वजनिक आरोद्य व स्वच्छता राखण्याच्या संबंधातील कोणतीही 
सेवा ही उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ एक अत्यावश्यक सेवा आहे ; आणि म्हणून किरकोळ व घाऊक औषध विक्री व्यावसायिकांची सेवा ही 
रुग्णालये व दवाखाने यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्याकरिता उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ एक अत्यावश्यक सेवा आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अत्यावश्यक सेवेतील संपातील तात्काळ प्रभावाने मनाई करणे हे लोकहिताच्या दृष्टीने इष्ट आहे , अशी राज्य 
शासनास खात्री पटली आहे ; 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम (१) अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करत राज्य शासन उक्त अत्यावश्यक 
सेवेतील संपास लोकहिताच्या दृष्टीने हे आदेश महाराष्ट शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून, याद्वारे , मनाई करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


हि . रा. सूर्यवंशी, 
शासनाचे सह सचिव . 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
Camp Office , Barrack No. 3 Hydrabad House , Civil Lines, Nagpur , 

dated 13th December 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ACT , 2011 . 

No. FDS- 2013 - S.K . 451-C.R . 172-13 DRUGS- 2. — Whereas, the wholedaler and retailer Medical 
shopes are likely to go on strike ; 

And wheewas, as per the provisions of sub - clause (iii) of clause of Section 2 of theMaharashtra 
Essiential Services Act , 2011 (Mah . XII of 2012 ), any service connected with the maintanance of 
public health including hospital and dispensaries is an essential services for the purpose of said 
Act ; and therefore, the services of the Medical shops being a services related to public health 
including hospital and dispensaries are an essential services for the purpose of the said Act ; 

And Whereas , the State Government is satisfied that it is expedient in the public intrest to 
prohibit the strike in the said essential services with immediate effect ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferres by sub -section ( i) of Section 4 of the said 
Act , the Government of Maharashtra hereby prohibits the strike in the said essential service in 
the public intrest , with effect from the date of publication of this prder in the Maharashtra 
Government Gazette . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


H. R. SURYAVANSHI, 
Joint Secretary to Government of Maharashtra 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २६-मार्च ४ , २०१५ / फाल्गुन ७-१३, शके १९ ३६ 


५ 


१६५ 


सोमवार , डिसेंबर १६, २०१३ / आग्रहायण २५ , शके १९ ३५ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ डिसेंबर २०१३ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उपसभापती ) ( पदांचे 

आरक्षण व निवडणूक ) नियम, १९ ६२. 

क्रमांक जिपनी. २०१३ / प्र. क्र . १३८ (१) /पंरा-२.- महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि 
पंचायत समित्या ( सभापती व उपसभापती ) ( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम , १९ ६२ यांच्या नियम २ अ च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासन, 
याद्वारे राज्यातील जिल्हा परिषदांकरिता त्यांना सध्या लागू असलेल्या आरक्षणाच्या कालावधीच्या समाप्तीच्या दिवसाच्या लगत नंतरच्या 
दिवसापासून सुरू 

होणाऱ्या अडीच वर्षाच्या कालावधीकरिता अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग (विमुक्त जाती 
व भटक्या जमातींसह ) आणि महिला ( अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती, आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या 
जमाती यातील महिलांसह ) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या, राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षांच्या पदांची संख्या सोबतच्या अनुसूचित 
दर्शविल्यानुसार विनिर्दिष्ट करीत आहे . 


. 


अनुसूची 


अनुसूचितजाती 


राखूनठेवावयाच्या 


राखूनठेवावयाच्या 


राखूनठेवावयाच्या 


अनुसूचितजमाती नागरिकांच्यामागासवर्गाचाप्रवर्ग 

सवसाधारण (अ) (अ) 

(अ) अनुसूचितजातीसाठी|अनुसूचितजाती(महिला)|अनुसूचितजमातीसाठी|अनुसूचितजमाती(महिला) नागरिकांच्या 

नागरिकांच्या सर्वसाधारणप्रवर्गासाठीसर्वसाधारणप्रवर्गासाठी 
यांच्यासाठीराखून 

यांच्यासाठीराखूनमागासवर्गाच्यामागासवर्गाच्या 

महिलांसाठीराखून राज्यातीलजिल्हा ठेवावयाच्याराज्यातील 

राज्यातील 

ठेवावयाच्याराज्यातीलप्रवर्गासाठी(विमुक्तप्रवर्ग(महिला)यांच्यासाठीराज्यातीलजिल्हापरिषद ठेवावयाच्याराज्यातील जिल्हापरिषदअध्यक्षांच्याजिल्हापरिषदअध्यक्षांच्याजिल्हापरिषदअध्यक्षांच्या 
परिषदअध्यक्षांच्या 

जातीवभटक्या 

(विमुक्तजातीवभटक्या|अध्यक्षांच्यापदांचीसंख्याजिल्हापरिषदअध्यक्षांच्या 
पदांचीसंख्यापदांचीसंख्यापदांचीसंख्यापदांचीसंख्याजमातीसह)राखून 

पदांचीसंख्या 
जमातीसह)राखून ठेवावयाच्याराज्यातीलठेवावयाच्याराज्यातील जिल्हापरिषदअध्यक्षांच्याजिल्हापरिषदअध्यक्षांच्या 
पदांचीसंख्या 

पदांचीसंख्या (२)(४) 

(८) 


(७) 


२ 


३ 


७ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २६-मार्च ४ , २०१५ / फाल्गुन ७-१३, शके १९ ३६ 


महाराष्ट्राचेराज्यपालयांच्याआदेशानुसारवनावाने 


डॉ.मल्लीनाथकलशेट्टी, शासनाचेउपसचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २६-मार्च ४, २०१५ / फाल्गुन ७-१३, शके १९ ३६ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001, Dated the 16th December 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS (PRESIDENT, VICE - PRESIDENT AND CHAIRMEN OF SUBJECTS 

COMMITTEES ) AND PANCHAYAT SAMITIS (CHAIRMAN AND DEPUTY CHAIRMAN ) (RESERVATION OF OFFICES AND 
ELECTION ) RULES, 1962. 


No. ZPE . 2013 /CR 138 ( 1)/PR-2.—In pursuance of the provisions of rule 2A of the Maharashtra 
Zilla Parishads ( President, Vice -President and Chairmen of Subjects Committees) and Panchayat 
Samitis (Chairman and Deputy Chairman ) (Reservation of Offices and Election ) Rules, 1962, the 
Government of Maharashtra hereby, 


( a ) Specifies , for the period of two and half years commencing from the day immediately 
following the day of expiry of the terms of exisiting reservation of office of President of Zilla 
Parishads, the number of offices of the President in Zilla Parishads in the State to be reserved 
for the Schduled Castes , the Scheduled Tribes, the category of Backward Class of Citizens 
( including Vimukta Jatis and Nomadic Tribes) and women ( including the women belonging 
to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the category of the Backward Class of 
Citizens including Vimukta Jatis and Nomadic Tribes ) as shown in columns ( 1) to (6 ) and (8 ) 
in the Schedule appended hereto ; 


(6 ) directs that , the number of offices specified in columns ( 7 ) of the said Schedule shall 
be unreserved for the said period of two and half years as specified in clause ( a ) above . 


2 


Schedule 


ScheduledCastes 


ScheduledTribes 


BackwardClassofCitizens 


General 


(A) 


(B) 


(A) 


(B) 


(A) 


(B) 


(A) 


(B) 


NumberofofficesNumberofofficesNumberofofficesNumberofofficesNumberofofficesNumberofofficesNumberofofficesNumberofoffices 

ofPresidentofPresidentofPresidentofPresidentofPresidentofPresidentofPresidentofPresident intheZilla intheZillaintheZillaintheZilla intheZillaintheZillaintheZilla 

intheZilla ParishadsintheParishadsintheParishadsintheParishadsintheParishadsintheParishadsintheParishadsintheParishads StatetobeStatetobeStatetobeStatetobeStatetobeStatetobeStateshallbe 

in reservedforreservedfor 

reservedforreservedforreservedforreservedfor 

General. 

theStatetobe ScheduledCastesScheduledCastesScheduledTribesScheduledTribes 

categoryof categoryof 

reservedfor (women)(women)BackwardClassBackwardClass 

women. ofCitizens 

ofCitizens 
(including 

(including VimuktaJatisVimuktaJatis and 

and NomadicTribes).NomadicTribes) 

(women). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २६-मार्च ४ , २०१५ / फाल्गुन ७-१३, शके १९ ३६ 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


2 


2 


2 


3 


4 


5 


7 


8 


ByorderandinthenameoftheGovernorofMaharashtra, 


DR.MALLINATHKALSHETTI, DeputySecretarytoGovernment. 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २६-मार्च ४, २०१५ / फाल्गुन ७-१३, शके १९ ३६ 

ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ डिसेंबर २०१३ 


आदेश 


. 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उप सभापती) ( पदांचे 

आरक्षण व निवडणूक ) नियम , १९ ६२ . 

क्रमांक जिपनी. २०१३ / प्र. क्र . १३८ ( २)/पंरा-२.-ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने शासकीय अधिसूचना, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
क्रमांक जिपनी -२०१३ / प्र.क्र . १३८ ( १)/ पंरा-२, दिनांक १६ डिसेंबर २०१३ अन्वये राज्यातील जिल्हा परिषदांकरिता त्यांना सध्या लागू असलेल्या 
आरक्षणाच्या कालावधीच्या समाप्तीच्या दिवसाच्या लगतनंतरच्या दिवसापासून सुरू होणाऱ्या अडीच वर्षांच्या कालावधीकरिता अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती, नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसह ) आणि महिला ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती 
आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यातील महिलांसह ) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या , राज्यातील जिल्हा 
परिषदांच्या अध्यक्षांच्या पदांची संख्या विनिर्दिष्ट केली आहे ; 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उप 
सभापती) (पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम, १९ ६२ मधील नियम २ ब, २ क व २ ड यातील तरतुदींनुसार महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, राज्यातील 
जिल्हा परिषदांकरिता त्यांना सध्या लागू असलेल्या आरक्षणाच्या कालावधीच्या समाप्तीच्या दिवसाच्या लगतनंतरच्या दिवसापासून सुरू होणाऱ्या 
अडीच वर्षांच्या कालावधीकरिता अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसह ) 
आणि महिला ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यातील महिलांसह ) 
यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या, राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षांच्या पदांचे वाटप सोबतच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्यानुसार करीत आहे : 

अनुसूची 


अनुक्रमांक 

( १ ) 


जिल्हा परिषदांचे नाव 

( २ ) 


१ 


ठाणे 


रायगड 


२ 

३ 


रत्नागिरी 


४ 


५ 


सिंधुदुर्ग 
नाशिक 
धुळे 


६ 


७ 


जळगाव 


जिल्हा परिषद अध्यपदाच्या आरक्षणाचा प्रवर्ग 

( ३ ) 
अनुसूचित जमाती ( महिला ) 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
सर्वसाधारण 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 
सर्वसाधारण ( महिला) 
अनुसूचित जमाती ( महिला) 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 
सर्वसाधारण 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
सर्वसाधारण ( महिला) 
सर्वसाधारण ( महिला) 
सर्वसाधारण ( महिला) 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 


८ 


अहमदनगर 


पुणे 


१० 


सातारा 


११ 


१२ 


सांगली 
सोलापूर 
कोल्हापूर 
औरंगाबाद 


१३ 


१४ 


१५ 


जालना 


१६ 


बीड 


सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 


१७ 


परभणी 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २६-मार्च ४, २०१५ / फाल्गुन ७-१३, शके १९ ३६ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१८ 


हिंगोली 


१ ९ 


नांदेड 


२० 


उस्मानाबाद 


२१ 


लातूर 
अमरावती 


२२ 


२३ 


अकोला 


२४ 


वाशिम 


२५ 


बुलढाणा 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 
अनुसूचित जाती ( महिला) 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण ( महिला ) 
अनुसूचित जमाती 
अनुसूचित जाती 
अनुसूचित जाती ( महिला) 
अनुसूचित जाती 
अनुसूचित जमाती ( महिला) 
सर्वसाधारण ( महिला) 
सर्वसाधारण ( महिला) 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 
सर्वसाधारण ( महिला) 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
अनुसूचित जमाती 


२६ 


यवतमाळ 


२७ 


नागपूर 
वर्धा 


२८ 


२ ९ 


भंडारा 


गोंदिया 


३० 
३१ 

३ २ 
३ ३ 


३२ 


चंद्रपूर 
गडचिरोली 
नंदूरबार 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


डॉ . मल्लीनाथ कलशेट्टी, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २६-मार्च ४, २०१५ / फाल्गुन ७-१३, शके १९ ३६ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001 , Dated the 16th December 2013 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS (PRESIDENT, VICE -PRESIDENT AND CHAIRMEN OF SUBJECTS COMMITTEES) AND 

PANCHAYAT SAMITIS (CHAIRMAN AND DEPUTY CHAIRMAN ) (RESERVATION OF OFFICES AND ELECTION ) RULES , 
1962. 


No. ZPE . 2013 /CR - 138 ( 2 )/PR-02.-Whereas, by the Government Notification , Rural 
Development and Water Conservation Department, No. ZPE . 2013 /CR - 138 ( 1)/PR - 2 , dated the 16th 
December 2013 the Government of Maharashtra has specified , for the period of two and half 
years commencing from the day immediately following the day of expiry of the terms of existing 
reservation of office of President of Zilla Parishad , the number of offices of President in Zilla 
Parishads in the State to be reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes , category of 
Backward Class of Citizens ( including Vimukta Jatis and Nomadic Tribes) and women ( including 
the women blonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the category of the 
Backward Class of Citizens ( including Vimukta Jatis and Nomadic Tribes) in the manner as shown 
in the Schedule appended thereto ; 

Now , therefore, in pursuance of the provisions of rules 2B , 2C and 2D of the Maharashtra 
Zilla Parishads (President, Vice -Prsdident and Chairmen of Subjects Committees ) and Panchayat 
Samitis (Chairman and Deputy Chairman ) (Reservation of Offices and Election ) Rules , 1962, the 
Government of Maharashtra hereby allots , for the period of two and half years commencing from 
the day immediately following the day of expiry of the terms of existing reservation of office of 
President of Zilla Parishad , the number of offices of President in Zilla Parishads in the State to 
be reserved for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes , the category of Backward Class of 
Citizens ( including Vimukta Jatis and Nomadic Tribes) and women ( including the women belonging 
to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the category of the Backward Class of Citizens 
( including Vimukta Jatis and Nomadic Tribes ) in the manner as shown in the Schedule appended 
hereto and directs that the other offices than those so reserved , shall be unreserved : 


Schedule 


Serial No. 


Name of the 
Zilla Parishad 


Category of reservation of 
office of President of 
Zilla Parishad 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


2 


3 


Thane 
Raigad 
Ratnagiri 
Sindhudurg 
Nashik 


4 


5 


6 


7 


Dhule 
Jalgaon 
Ahmednagar 


8 


Scheduled Tribes (Women ) 
Backward Class of Citizens 
Backward Class of Citizens 
General 
Backward Class of Citizens 
(Women ) 
General (Women ) 
Scheduled Tribes (Women ) 
Backward Class of Citizens 
(Women ) 
General 
Backward Class of Citizens 
General (Women ) 
General (Women ) 
General (Women ) 
General 
General 


9 
10 


11 


12 


Pune 
Satara 
Sangli 
Solapur 
Kolhapur 
Aurangabad 
Jalana 


13 


14 


15 


भाग चार- ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २६-मार्च ४, २०१५ / फाल्गुन ७-१३, शके १९ ३६ 


Schedule - contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


16 


Beed 


17 


Parbhani 


18 


Hingoli 


19 


Nanded 
Osmanabad 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


Latur 
Amaravati 
Akola 
Washim 
Buldhana 
Yavatmal 
Nagpur 
Wardha 
Bhandara 


General 
General 
Backward Class of Citizens 
(Women ) 
Scheduled Tribes (Women ) 
General 
General (Women ) 
Scheduled Tribes 
Scheduled Castes 
Scheduled Castes (Women ) 
Scheduled Castes 
Scheduled Tribes (Women ) 
General (Women ) 
General (Women ) 
Backward Class of Citizens 
(Women ) 
General (Women ) 
Backward Class of Citizens 
(Women ) 
Backward Class of Citizens 
Scheduled Tribes 


26 


27 


28 


29 


30 


Gondiya 
Chandrapur 


31 


32 


Gadchiroli 


33 


Nandurbar 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . MALLINATH KALSHETTI , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २६-मार्च ४, २०१५ / फाल्गुन ७-१३, शके १९ ३६ 


१३ 


१६६ 


सोमवार , डिसेंबर १६, २०१३ / आग्रहायण २५ , शके १ ९ ३५ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 

बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ , 
फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक १६ डिसेंबर २०१३ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उप सभापती ) (पदांचे 
आरक्षण व निवडणूक ) नियम , १९ ६२. 

क्रमांक पंसनि -२०१३ / प्र.क्र .१३७(१) /पंरा-२.- महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत 
समित्या ( सभापती व उप सभापती ) ( पदांचे आरक्षण व निवडणूक) नियम , १९ ६२ च्या नियम २ ई च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासन याद्वारे 
जिल्ह्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील पंचायत समित्यांकरिता त्यांना सद्यःस्थितीत लागू असलेल्या आरक्षणाच्या समाप्तीनंतर लगेच येणा- या दिवसापासून 
अडिच वर्षांच्या कालावधीकरिता, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग ( विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसह ) 
आणि महिला ( अनुसूचित जाती , जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग यामधील महिलांसह ) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या, राज्यातील 
पंचायत समित्यांच्या [ भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४४(१ ) द्वारे राष्ट्रपतींनी घोषित केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रात पूर्णतः येणाऱ्या पंचायत 
समित्या वगळून आणि तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, १९ ६१ ( १९ ६२ चा महा. ५ ) च्या कलम ६७ च्या पोट 
कलम ( ५ ) च्या खंड ( क ) च्या चौथ्या परंतुकाखाली येणाऱ्या पंचायत समित्या वगळून] सभापतींच्या पदांची संख्या, खालील अनुसूचीमध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे विनिर्दिष्ट करण्यात येत आहे . 


अनुसूची 


अनुसूचित जाती 


अनुसूचित जमाती 

( २ ) 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( ३ ) 


सर्वसाधारण प्रवर्ग 

( ४ ) 


( १ ) 


( अ ) 


( ब ) 


( अ ) 


( ब ) 


( अ ) 


( ब ) 


( अ ) 


( ब ) 


अनुसूचित 
जमातीसाठी 


साठी राखून 


राखून 


साठी राखून 


ठेवावयाच्या 


अनुसूचित अनुसूचित 
जातीसाठी राखून जाती ( महिला ) 
ठेवावयाच्या 
राज्यातील ठेवावयाच्या 
पंचायत राज्यातील 
समित्यांच्या पंचायत 
सभापतींच्या समित्यांच्या 
पदांची संख्या सभापतींच्या 

पदांची संख्या 


अनुसूचित नागरिकांच्या 
जमाती ( महिला ) मागासवर्गाच्या 

प्रवर्गासाठी 
ठेवावयाच्या 

(विमुक्त जाती 
राज्यातील व भटक्या 
पंचायत जमातींसह ) 
समित्यांच्या 

राखून 
पदांची संख्या ठेवावयाच्या 

राज्यातील 
पंचायत 
समित्यांच्या 
सभापतींच्या 
पदांची संख्या 


नागरिकांच्या 
मागासवर्गाच्या 

प्रवर्गासाठी 
(विमुक्त जाती व 

भटक्या 
जमातींसह ) 
( महिला ) राखून 
ठेवावयाच्या 
राज्यातील 
पंचायत 
समित्यांच्या 
सभापतींच्या 
पदांची संख्या 


सर्वसाधारण 
प्रवर्गासाठी 
ठेवावयाच्या 
राज्यातील 
पंचायत 
समित्यांच्या 
सभापतींच्या 
पदांची संख्या 


राज्यातील 
पंचायत 
समित्यांच्या 
सभापतींच्या 
पदांची संख्या 


सर्वसाधारण 
प्रवर्गासाठी ( महिला) 
राखून ठेवावयाच्या 

राज्यातील 
पंचायत 
समित्यांच्या 
सभापतींच्या 
पदांची संख्या 


१ ९ 


२१ 


१६ 


४२ 


४६ 


८० 


८५ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


( डॉ . मल्लीनाथ कलशेट्टी ) 

शासनाचे उप सचिव 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २६-मार्च ४, २०१५ / फाल्गुन ७-१३, शके १९ ३६ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


Bandhkam Bhavan , 25 ,Marzban Road , 
Fort,Mumbai400001 , Dated the16th December 2013 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS ( PRESIDENT, VICE -PRESIDENT AND CHAIRMAN OF SUBJECTS COMMITTEES ) AND PANCHAYAT 
SAMITIS (CHAIRMAN AND DEPUTY CHAIRMAN ) (RESERVATION OF OFFICES AND ELECTION ) RULES , 1962 . 

No. PSE -2013 /CR - 137 ( 1) /PR-2.—In pursuance of rule 2E of theMaharashtra Zilla Parishads (President , 
Vice - President and Chairman of Subjects Committees ) and Panchayat Samitis ( Chairman and Deputy Chairman ) 
(Reservation of Offices and Election ) Rules, 1962, the Government of Maharashtra hereby specifies in the 
State , for the Panchayat Samitis falling under the jurisdiction of the Districts, the number of Offices of Chairman 
of Panchayat Samitis in the State (excluding the Panchayat Samitis comprising entirely the Scheduled Areas 
declared by the President of India under article 244 ( 1) ofthe Constitution of India and excluding the Panchayat 
Samitis covered under the Fourth proviso to clause ( a ) of sub -section (5 ) of section 67 of theMaharashtra Zilla 
Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961] (Mah . V of 1962), to be reserved for the Scheduled Castes, the 
Scheduled Tribes, the Category of Backward Class of citizens ( including Vimukta Jatis and Nomadic Tribes) 
and women (including the women belonging to such Castes, Tribes and the Category ), for the period of two and 
half years commencing from the day immediately falling the day of expiry of the term of their existing reservation 
of Panchayat Samiti, in the manner as shown in the Schedule appended hereto : 


Schedule 


Scheduled Castes 

( 1 ) 


Scheduled Tribes 

( 2 ) 


Backward Class of citizens 

( 3 ) 


General 

( 4 ) 


( a ) 
Number of 

Offices of 
Chairman of 

Panchayat 
Samitis in the 

State to be 
reserved for 
Scheduled 
Castes. 


(b ) 
Number of 

Offices of 
Chairman of 

Panchayat 
Samitis in the 

State to be 
reserved for 

Scheduled 
Castes . (Women ) 


( a ) 
Number of 
Offices of 
Chairman of 

Panchayat 
Samitis in the 

State to be 
reserved for 
Scheduled 

Tribes. 


( a ) 
Number of 

Offices of 
Chairman of 

Panchayat 
Samitis in the 
State for General . 


(b ) ( a ) 

(b ) 
Number of Number of Number of 
Offices of Offices of 

Offices of 
Chairman of Chairman of Chairman of 

Panchayat Panchayat Panchayat 
Samitis in the Samitis in the Samitis in the 

State to be State to be State to be 
reserved for reserved for the reserved for the 
Scheduled category of 

category of 
Tribes (Women ) Backward Class Backward Class 

of citizens of citizens 

(including (including 
Vimukta Jatis and Vimukta Jatis and 
Nomadic Tribes ). Nomadic Tribes) 

(Women ) . 


(b ) 
Number of 

Offices of 
Chairman of 

Panchayat 
Samitis in the 

State to be 
reserved for 
Women . 


19 


21 


11 


16 


42 


46 


80 


85 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR. MALLINATH KALSHETTI, 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २६-मार्च ४, २०१५ / फाल्गुन ७-१३, शके १९ ३६ 


१५ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 

बांधकाम भवन , २५, मर्झबान पथ , 
फोर्ट , मुंबई-४०० ००१, दिनांक १६ डिसेंबर २०१३. 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उप सभापती ) (पदांचे 
आरक्षण व निवडणूक ) नियम, १ ९ ६२ . 

क्रमांक पंसनि-२०१३/ प्र.क्र .१३७( २)/पंरा-२.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने , शासकीय अधिसूचना ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग , 
क्रमांक पंसनि -२०१३/ प्र.क्र .१३७( १) /पंरा-२, दिनांक १६ डिसेंबर २०१३ अन्वये जिल्ह्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील पंचायत समित्यांकरिता त्यांना सध्या 
लागू असलेल्या आरक्षणाच्या मुदतीच्या समाप्तीनंतर लगेच येणाऱ्या दिवसापासून सुरू होणाऱ्या अडिच वर्षांच्या कालावधीकरिता, अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसह ) आणि महिला ( अशा जाती , जमाती आणि 
नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग यांमधील महिलांसह ) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या, राज्यातील पंचायत समित्यांच्या [ भारताच्या संविधानाच्या 
अनुच्छेद २४४(१ ) खाली, राष्ट्रपतींनी घोषित केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रात पूर्णतः येणाऱ्या पंचायत समित्या वगळून आणि तसेच महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ (१९ ६२ चा महा. ५ ) याच्या कलम ६७ च्या पोट- कलम ( ५ ) च्या खंड ( क ) च्या चौथ्या 
परंतुकानुसार अंतर्भूत होणाऱ्या पंचायत समित्या वगळून ] सभापतींच्या पदांची संख्या, सोबतच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे विनिर्दिष्ट केली 


आहे ; 


त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उप 
सभापती) ( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम , १९ ६२ मधील नियम २ फ यातील तरतुदींनुसार महाराष्ट्र शासन याद्वारे जिल्ह्यांच्या अधिकार 
क्षेत्रातील पंचायत समित्यांकरिता त्यांच्या सध्या लागू असलेल्या आरक्षणाच्या समाप्तीच्या दिनांकापासूनच्या लगतच्या दिवसापासून सुरू होणाऱ्या 
अडिच वर्षांच्या कालावधीकरिता, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसह ) 
आणि महिला ( अशा जाती, जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग यामधील महिलांसह ) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या, राज्यातील 
पंचायत समित्यांच्या [ भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४४ (१) खाली, राष्ट्रपतींनी घोषित केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रात पूर्णतः येणाऱ्या पंचायत 
समित्या वगळून आणि तसेच ( महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ (१९ ६२ चा महा . ५ ) याच्या कलम ६७ च्या 
पोट - कलम (५ ) च्या खंड (क ) च्या चौथ्या परंतुकानुसार अंतर्भूत होणाऱ्या पंचायत समित्या वगळून] सभापतींची पदे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे नेमून देत आहे . 


अनुसूची अनुसूचितजमाती 


अ.क्र. 


जिल्ह्याचे 


पंचायत 


अनुसूचितजाती 


नागरीकांचामागासप्रवर्ग 


सर्वसाधारण 


नाव 


समित्यांची 


संख्या 


(२) 


(३) 


(४) 


(५) 


(७) 


el 


अ 


अ 


ब 


अ 


ब 


अ 


ब 


अनुसूचितजातीसाठी अनुसूचितजाती राखूनठेवावयाच्या(महिला) जिल्ह्यांतीलपंचायतयांच्यासाठी समित्यांच्या 

राखूनठेवावयाच्या सभापती 

जिल्ह्यांतील पंचायतसमित्यांच्या सभापतींच्यापदांची 


अनुसूचित 
जमातीसाठीराखून 

ठेवावयाच्या जिल्ह्यांतील 


सर्वसाधारणप्रवर्गाच्या 

महिलांसाठीराखून ठेवावयाच्याजिल्ह्यातील पंचायतसमित्यांच्या 

सभापतींच्या 
पदांचीसंख्या 


पचायत 


जातीसह)राखून 


अनुसूचितजमातीनागरिकांच्यामागासनागरिकांच्यामागाससर्वसाधारणप्रवर्गासाठी (महिला)साठीवर्गाच्याप्रवर्गासाठीवर्गाच्याप्रवर्गासाठीजिल्ह्यांतीलपंचायत राखूनठेवावयाच्या(विमुक्तजातीव (विमुक्तजातीव समित्यांच्या जिल्ह्यांतीलपंचायतभटक्याविमुक्तभटक्याविमुक्तसभापतींच्या समित्यांच्या 

जातीसह)(महिला)पदांचीसंख्या सभापतींच्याठेवावयाच्या 

राखूनठेवावयाच्या पदांचीसंख्याजिल्ह्यांतीलपंचायतजिल्ह्यांतीलपंचायत समित्यांच्या 

समित्यांच्या सभापतींच्यासभापतींच्या 
पदांचीसंख्या 

पदांचीसंख्या (७) 

(९) 

(१० 
) 


समित्यांच्या सभापतींच्या 
पदांचीसंख्या 


संख्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २६-मार्च ४, २०१५ / फाल्गुन ७-१३, शके १९ ३६ 


(२) 


(३) 


(४) 


(५) 


(६) 


(११) 


१ 


ठाणे 


६ 


१ 


१ 


१ 


२ 


२ 


१ 


रायगड 


१५ 


१ 


२ 


२ 


४ 


४ 


रत्नागिरी 


९ 


१ 


२ 


३ 


३ 


४ 


८ 


१ 


२ 


३ 


सिंधुदुर्ग नाशिक 


१ 

१ 


१ 

१ 


८ 


- 


१ 


१ 


२ 


२ 


धुळे 


२ 


१ 


१ 


जळगाव 


१५ 


१ 


१ 


२ 


२ 


३ 


४ 


२ 

२ 


८ 


अहमदनगर 


१४ 


१ 


१ 


१ 


२ 


३ 


४ 


९ 


पुणे 


१३ 


१ 


१ 


२ 


२ 


४ 


३ 

३ 


१० 


सातारा 


११ 


१ 


२ 


४ 


११ 


सांगली 


१० 


१ १ 

१ 


२ 


३ 


१ 

१ 


mo 


१२ 


११ 


१ 


२ 


३ 


३ 


सोलापुर कोल्हापूर 


१३ 


१२ 


१ 


१ 


२ 


१ 


३ 


४ 


(२) 


(४) 


(७) 


(८) 


(९) 


(१०) 


(११) 


भाग चार - ब -३ 


१४ 


औरंगाबाद 


९ 


१ 


१ 


१ 


२ 


३ 


जालना 


८ 


१ 


३ 


२ 


१ १ १ 

१ 


१६ 


परभणी 


९ 


१ 


१ 


३ 


३ 


१७ 


हिंगोली 


५ 


१ 


२ 


१ 


१८ 


बीड 


११ 


१ 


१ 


२ 


४ 


३ 


१९ 


नादड 


१६ 


२ 


१ 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 

१ 


२० 


उस्मानाबाद 


८ 


३ 


२ 


२१ 


लातूर 


१० 


१ 


१ 


- 


२ 


१ 


२ 


mr 


२२ 


अमरावती 


१२ 


१ 


१ 


१ 


२ 


१ 


३ 


३ 


२३ 


अकोला 


१ 


१ 


१ 


१ 


१ 


१ 


१ 


२४ 


वाशिम 


६ 


१ 


१ 


१ 


२ 


१ 


२५ 


बुलडाणा 


१३ 


१ 


१ 


१ 


२ 


२ 


३ 


३ 


२६ 


यवतमाळ 


१ 


१ 


२ 


१ 


२ 


३ 


४ 


१६ १३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २६- मार्च ४, २०१५ / फाल्गुन ७-१३, शके १९ ३६ 


२७ 


नागपूर 


१ 


१ 


१ 


१ 


२ 


२ 


२ 


३ 


२८ 


वर्धा 


८ 


१ 


१ 


२ 


२ 


१ 

१ 


१ 

१ 


२९ 


भंडारा 


७ 


१ 


१ 


१ 


२ 


गोदिया 


८ 


१ 


१ 


१ 


३ 


२ 


३० ३१ 


चंद्रपूर 


१५ 


१ 


१ 


२ 


२ 


३ 


३ 


१ 

१ 


३२ 


गडचिरोली 


५ 


१ 


१ 


एकूण 


३२० 


१९ 


२१ 


११ 


ur 


४२ 


४६ 


८० 


८५ 


महाराष्ट्राचेराज्यपालयांच्याआदेशानुसारवनावाने, 


डॉ 
. 
मल्लीनाथ 
कलशेट्टी 
, 


शासनाचेउपसचिव 


१७ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २६ -मार्च ४ , २०१५ / फाल्गुन ७-१३, शके १ ९ ३६ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


Bandkam Bhavan , 25 , Marzban Road , 
Fort, Mumbai 400 001, dated the 16th December 2013 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS (PRESIDENT, VICE -PRESIDENTAND CHAIRMAN OF SUBJECTS COMMITTEES ) AND PANCHAYAT SAMITIS 
(CHAIRMAN AND DEPUTY CHAIRMAN ) (RESERVATION OF OFFICES AND ELECTION ) RULES , 1962 . 

No.- PSE . 2013/CR - 137 (2 )/PR-2.—Whereas , under the Government Notification , Rural Development and 
Water Conservation Department, No.PSE.2013/CR - 137 ( 1 )/PR - 2 , dated the 16th December 2013 , the Government 
of Maharashtra has specified for the Panchayat Samitis falling under the jurisdiction of the Districts specified in 
column 2 of the schedule hereto, the number of Offices of Chairman of Panchayat Samitis in the State (excluding 
the Panchayat Samitis comprising entirely the Scheduled Areas declared by the President of India under article 
244 ( 1) of the Constitution of India and excluding the Panchayat Samitis covered under the Fourth proviso to 
clause (a ) of sub -section (5 ) of section 67 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961] 
(Mah . V of 1962), to be reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Category of Backward Class 
of citizens ( including Vimukta Jatis and Nomadic Tribes) and women (including the women belonging to such 
Castes, Tribes and the category), for the period of two and half years commencing from the day immediately 
falling the day of expiry of the term of their existing reservation , in the manner as shown in the Scheduled 
appended thereto . 

Now , therefore, in pursuance of the provisions of rule 2F of the Maharashtra Zilla Parishads (President, 
Vice -President and Chairman of Subjects Committees ) and Panchayat Samitis (Chairman and Deputy Chairman ) 
(Reservation of Offices and Election ) Rules, 1962, the Government ofMaharashtra hereby allots for the Panchayat 
Samitis falling under the jurisdiction of the Districts , the number of Offices of Chairman of Panchayat Samitis 
in the State (excluding the Panchayat Samitis comprising entirely the Scheduled areas declared by the President 
of India under Article 244 ( 1 ) ofthe Constitution of India and excluding the Panchayat Samitis covered under the 
third proviso to clause ( a ) of sub -section (5 ) of section 67 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat 
Samitis Act, 1961] (Mah . V of 1962), to be reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Category 
of Backward Class of citizens (including Vimukta Jatis and Nomadic Tribes) and Women ( including the women 
belonging to such Castes , Tribes and the category ), for the period of two and half years commencing from the 
day immediately falling the day of expiry of the term of their existing reservation , in the manner as shown in 
the Scheduled appended hereto . 


SCHEDULE 


HTT R -0-8 


ScheduledCastes 


ScheduledTribes 


BackwardClassofCitizens 


General 


Sr. 
No. 


NameofNumberof DistrictPanchayat 

Samitis (2) 

(3) 


(1) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


B 


A 


B 


A 


B 


B 


A Numberof 

Officesof Chairmanof 

Panchayat Samitisinthe Districttobe reservedfor Scheduled Castes. 


Numberof 

Officesof Chairmanof 

Panchayat Samitisinthe Districttobe reservedfor Scheduled 

Castes. 
(Women) 


Numberof 

Officesof Chairmanof 

Panchayat Samitisinthe Districttobe reservedfor Scheduled 

Tribes. 


Numberof 

Officesof Chairmanof 

Panchayat Samitisinthe Districttobe reservedfor Scheduled 

Tribes (Women). 


A Numberof 

Officesof Chairmanof 

Panchayat Samitisinthe Districtfor General 


Numberof 

Officesof Chairmanof 

Panchayat Samitisinthe Districtfor 

Women 


NumberofNumberof Officesof 

Officesof ChairmanofChairmanof 

PanchayatPanchayat SamitisintheSamitisinthe DistricttobeDistricttobe 

reservedforreservedfor thecategoryofthecategoryof BackwardClassBackwardClass 

ofCitizensofCitizens 
(including 

(including VimuktaJatisVimuktaJatis and 

andNomadic NomadicTribes)(Women)Tribes) (8) 

(9) 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(10) 


(11) 


6 


1 


1 


1 


2 


1 


15 


1 


1 


2 


2 


4 


4 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २६-मार्च ४, २०१५ / फाल्गुन ७-१३, शके १९ ३६ 


9 


- 


1 


2 


3 


3 


8 


1 


1 


1 


2 


3 


8 


1 


1 


1 


1 


2 


2 


2 


1 


1 


15 


1 


1 


2 


2 


2 


3 


4 


14 


1 


1 


1 


2 


2 


3 


4 


13 


1 


1 


2 


2 


3 


4 


11 


1 


1 


2 


4 


10 


1 


1 


2 


3 


3 


1Thane 2Raigad 

Rantnagiri 
4Sindhudurg 5Nashik 6Dhule 7Jalgaon 
8Ahmednagar 9Pune 10Satara 11Sangali 12Solapur 13Kolhapur 14Aurangabad 15Jalana 16Parabhani 17Hingoli 18Beed 19Nanded 20Osmanabad 21Latur 
22 

Amravati 


11 


1 


1 


1 


2 


3 


3 


12 


1 


2 


1 


3 


4 


1 

1 


9 


1 


1 


1 


2 


3 


8 


1 


1 


1 


3 


2 


9 


1 


1 


1 


3 


3 


5 


1 


1 


2 


1 


11 


1 


1 


2 


4 


3 


16 


2 


1 


1 


1 


2 


2 


3 


4 


8 


1 


1 


1 


3 


2 


10 


1 


1 


2 


1 


2 


3 


12 


1 


1 


1 


2 


1 


3 


3 


१ ९ 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


(10) 


(11) 


२० 


23 


7 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


6 


1 


1 


1 


2 


1 


13 


1 


1 


2 


2 


3 


3 


1 

1 


16 


1 


2 


1 


2 


2 


3 


4 


13 


1 


1 


1 


1 


2 


2 


2 


3 


Akola 24Washim 25Buldana 26Yavatmal 27Nagpur 28Wardha 29Bhandara 30Gondiya 31Chandrapur 32Gadchiroli 


8 


1 


1 


1 


2 


2 


1 

1 


7 


1 


1 


1 


1 


2 


8 


1 


1 


1 


3 


2 


15 


1 


1 


2 


2 


2 


3 


3 


5 


1 


1 


1 


- 


Total 


320 


19 


21 


11 


16 


42 


46 


80 


85 


ByorderandinthenameoftheGovernorofMaharashtra, 


DR.MALLINATHKALSHETTI, DeputySecretarytoGovernment. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २६-मार्च ४, २०१५ / फाल्गुन ७-१३, शके १९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २६-मार्च ४, २०१५ / फाल्गुन ७-१३, शके १९ ३६ 


२१ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक १६ डिसेंबर २०१३ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उप सभापती) ( पदांचे 
आरक्षण व निवडणूक ) नियम , १९ ६२. 

क्रमांक पंसनि. २०१३/ प्र.क्र .१३७( ३)/पंरा-२.-महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत 
समित्या ( सभापती व उप सभापती ) ( पदांचे आरक्षण व निवडणूक) नियम, १९ ६२ च्या नियम २ ई च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासन याद्वारे , ठाणे , 
नाशिक, नंदुरबार , अमरावती व गडचिरोली जिल्ह्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील पंचायत समित्यांकरिता, त्यांना सध्या लागू असलेल्या आरक्षणाच्या 
समाप्तीनंतर लगेच येणाऱ्या दिवसापासून सुरु होणाऱ्या अडिच वर्षाच्या कालावधीकरिता अनुसूचित जमाती ( अनुसूचित जमातीमधील महिलांसह ) 
यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४४( १) द्वारे राष्ट्रपतींनी घोषित केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रात पूर्णतः येणाऱ्या 
पंचायत समित्यांच्या सभापतींच्या पदांची संख्या [ महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ ( १९ ६२ चा महा . ५) याच्या 
कलम ६७ च्या पोट -कलम ( ५ ) च्या खंड ( क ) च्या चौथ्या परंतुकानुसार अंतर्भूत होणाऱ्या पंचायत समित्या वगळून] खालील अनुसूचीमध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे विनिर्दिष्ट करीत आहे : 


अनुसूची 
अनुसूचित जमातीसाठी राखून ठेवावयाच्या राज्यातील पूर्णतः अनुसूचित जमाती ( महिला) साठी 

राखून 

ठेवावयाच्या राज्यातील पूर्णतः 
अनुसूचित क्षेत्रात येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या सभापतींच्या अनुसूचित क्षेत्रात येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या पदांची संख्या 

पदांची संख्या 


( १ ) 


( २ ) 


११ 


१४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ.मल्लीनाथ कलशेट्टी, 
शासनाचे उप सचिव. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २६-मार्च ४, २०१५ / फाल्गुन ७-१३, शके १९ ३६ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Road , 
Fort, Mumbai 400 001, dated 16th December 2013 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS ( PRESIDENT, VICE - PRESIDENT AND CHAIRMAN OF SUBJECTS COMMITTEES ) AND 
PANCHAYAT SAMITIS (CHAIRMAN AND DEPUTY CHAIRMAN ) (RESERVATION OF OFFICES AND ELECTION ) RULES , 1962. 

No. PSE . 2013 /CR - 137 ( 3 )/PR-2.—In pursuance of the provisions of rule 2E of the Maharashtra 
Zilla Parishads ( President, Vice - President and Chairman of Subjects Committees ) and Panchayat 
Samitis (Chairman and Deputy Chairman ) (Reservation of Offices and Election ) Rules , 1962, the 
Government of Maharashtra hereby specifies for the Panchayat Samitis falling under the 
jurisdiction of Thane, Nashik , Nandurbar , Amravati and Gadchiroli Districts, the number of Offices 
of Chairman Panchayat Samiti, being the Panchayat Samitis (comprising entirely the Scheduled 
Areas declared by the President of India under article 244 ( 1) of the Constitution of India ), 
[ excluding the Panchayat Samitis covered under the fourth proviso to clause (a ) of 
sub -section (5 ) of section 67 of theMaharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961], 
(Mah . V of 1962) to be reserved for the, Scheduled Tribes ( including the women belonging to such 
Tribes), for the period of two and half years commencing from the day immediately falling the 
day of expiry of the term of their existing reservation of Panchayat Samiti, in the manner as 
shown in the Scheduled given below : 


Schedule 


Number of Offices of Chairmen of 
Panchayat Samitis comprising entirely 
the Scheduled Areas in the State to be 
reserved for Scheduled Tribes . 

( 1 ) 


Number of Offices of Chairmen of Panchayat 
Samitis comprising entirely the Scheduled 
Areas in the State to be reserved for Scheduled 
Tribes women . 

( 2 ) 


11 


14 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


DR . MALLINATH KALSHETTI , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २६-मार्च ४, २०१५ / फाल्गुन ७-१३, शके १९ ३६ 


२३ 


. 


ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई-४०० ००१, दिनांकः १६ डिसेंबर, २०१३. 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उप सभापती) ( पदांचे 
आरक्षण व निवडणूक ) नियम, १९ ६२. 


क्रमांक :पंसनि . २०१३ /प्र.क्र .१३७( ४) /पंरा -२ - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासकीय अधिसूचना ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक पंसनि . 
२०१३ / प्र.क्र .१३७/पंरा -२, दिनांक ५ डिसेंबर , २०१३ अन्वये, ठाणे, नाशिक, नंदुरबार , अमरावती व गडचिरोली जिल्ह्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील 
पंचायत समित्यांच्या बाबतीत त्यांना सध्या लागू असलेल्या आरक्षणाच्या कालावधीच्या समाप्तीच्या दिवसाच्या लगतनंतरच्या दिवसापासून अडीच 
वर्षाच्या कालावधीकरिता अनुसूचित जमाती ( अशा जमातीमधील महिलांसह ) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 
२४४ (१) खाली राष्ट्रपतींनी घोषित केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रात पूर्णतः येणा-या पंचायत समित्यांच्या सभापतींच्या पदांची संख्या, सोबतच्या 
अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे विनिर्दिष्ट केली आहे 


त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती आणि पंचायत समित्या सभापती व उप सभापती) 
( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम , १९ ६२ मधील नियम २ फ च्या पोट नियम (१) च्या खंड ( क ) च्या तरतूदींनुसार , महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 
ठाणे, नाशिक , नंदुरबार, अमरावती व गडचिरोली जिल्हयांच्या अधिकार क्षेत्रातील पंचायत समित्यांच्या बाबतीत त्यांना सध्या लागू असलेल्या 
आरक्षणाच्या मुदतीच्या समाप्तीनंतर लगेच येणाऱ्या दिवसापासून सुरु होणाऱ्या अडीच वर्षाच्या कालावधीकरिता अनुसूचित जमाती ( अशा 
जमातीमधील महिलांसह ) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या, राज्यातील पंचायत समित्यांच्या, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४४ (१) खाली 
राष्ट्रपतींनी घोषित केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रात पूर्णतः येणा- या पंचायत समित्यांच्या सभापतींची पदे [महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती 
अधिनियम , १९ ६१ (१९ ६२ चा महाराष्ट्र ५ ) याच्या कलम ६७ च्या पोट कलम ( ५ ) च्या खंड ( क ) च्या चौथ्या परंतुकानुसार अंतर्भूत होणा - या 
पंचायत समित्या वगळून] खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नेमून देत आहे 


अनुसूची 


अ.क्र . 


जिल्ह्याचे नाव 


अनुसूचित जमातींसाठी राखून ठेवावयाच्या 
राज्यातील पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्रात 
येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या 
सभापतींच्या पदांची संख्या 

( ३ ) 


अनुसूचित जमाती (महिला) साठी राखून 
ठेवावयाच्या राज्यातील पूर्णतः अनुसूचित 
क्षेत्रात येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या 
सभापतींच्या पदांची संख्या 

( ४ ) 


१ 


४ 


२ 


३ 


४ 


( २ ) 
ठाणे 
नाशिक 
नंदुरबार 
अमरावती 
गडचिरोली 


२ 


२ 


१ 


१ 


५ 


२ 


३ 


एकूण 


११ 


१४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


डॉ . मल्लीनाथ कलशेट्टी, 
शासनाचे उप सचिव 


भाग चार - ब -५ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २६-मार्च ४, २०१५ / फाल्गुन ७-१३, शके १९ ३६ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT, 

Bandkam Bhavan , 25 , Marzban Road , 
Fort, Mumbai 400 001, Dated 16th December , 2013 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS ( PRESIDENT , VICE -PRESIDENT AND CHAIRMAN OF SUBJECTS COMMITTEES) AND 
PANCHAYAT SAMITIS (CHAIRMAN AND DEPUTY CHAIRMAN ) (RESERVATION OF OFFICES AND ELECTION ) RULES, 1962. 

No. PSE - 2013 /CR - 137 ( 4 )/PR-2.—Whereas, under the Government Notification , Rural 
Development and Water Conservation Department, No.PSE- 2013 /CR - 137/PR - 2 , dated the 16th 
December , 2013 , the Government of Maharashtra has specified for the Panchayat Samitis falling 
under the jurisdiction of Thane, Nashik , Nandurbar , Amravati and Gadchiroli Districts , the 
number of Offices of Chairmen of Panchayat Samitis being the Panchayat Samitis , comprising 
entirely the Scheduled Areas declared by the President of India under Article 244 ( 1) of the 
Constitution of India excluding the Panchayat Samitis covered under the fourth proviso to clause 
(a ) of sub - section (5 ) of section 67 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis 
Act, 1961, (Mah . V of 1962) to be reserved for the, Scheduled Tribes, (including the women belonging 
to such Tribes ), for the period of two and half years commencing from the day immediately falling 
the day of expiry of the term of their existing reservation of Panchayat Samiti , in the manner as 
shown in the Schedule appended thereto ; 

Now , therefore , in pursuance of clause (c ) of sub -rule (1) of rule 2F of the Maharashtra Zilla 
Parishads (President, Vice- President and Chairpersons of Subjects Committees) and Panchayat 
Samitis (Chairman and Deputy Chairman ) (Reservation of Offices and Election ) Rules, 1962, the 
Government of Maharashtra hereby allots for the Panchayat Samitis falling under the jurisdiction 
of Thane, Nashik , Nandurbar , Amravati and Gadchiroli Districts , the number of Offices of 
Chairman Panchayat Samitis (comprising entirely the Scheduled Areas declared by the President 
of India under Article 244 ( 1) of the Constitution of India ), to be reserved for the, Scheduled 
Tribes, (including the women belonging to such Tribes ), for the period of two and half years 
commencing from the day immediately falling the day of expiry of the term of their existing 
reservation , in the manner as shown in the Schedule appended hereto : 


Schedule 


Sr. No. Name of District 


No. of Offices of Chairman of No. of Offices of Chairman of 
Panchayat Samitis comprising Panchayat Samitis comprising 
entirely the Scheduled Areas in entirely the Scheduled Areas 
the District to be reserved for in the District to be reserved 
Scheduled Tribes . 

for Scheduled Tribes. (Women ) 
( 3 ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 
2 
3 
4 
5 


Thane 
Nashik 
Nandurbar 
Amaravati 
Gadchiroli 


3 
3 
2 
1 
2 


4 
4 
2 
1 
3 


Total 


11 


14 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . MALLINATH KALSHETTI 
Deputy Secretary to Government. 


२५ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २६-मार्च ४, २०१५ / फाल्गुन ७-१३, शके १९ ३६ 

ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई-४०० ००१, दिनांकः १६ डिसेंबर, २०१३. 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उपसभापती) 
( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम, १९ ६२. 

क्रमांक : पंसनि-२०१३ / प्र.क्र .१३७( ५) /पंरा-२.-ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १९ ६१ (१९ ६२ चा 
महा. पाच) याच्या कलम ६७ च्या पोट -कलम ( ५) च्या तरतूदींनुसार अनुसूचित क्षेत्रातील ज्या पंचायत समित्यांमध्ये अनुसूचित जमातीची 
लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या ५० % पेक्षा अधिक असेल अशा अनुसूचित क्षेत्रामधील पंचायत समित्यांचे सभापतींचे पद हे केवळ अनुसूचित 
जमातीच्या व्यक्तींकरीता राखून ठेवण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी नंदूरबार जिल्ह्यातील शहादा व नंदूरबार आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील कोरचि , भामरागड व धुळे जिल्ह्यातील साक्री व शिरपूर 
या पंचायत समित्यांमधील अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येची टक्केवारी तेथील एकूण लोकसंख्येच्या ५० % पेक्षा अधिक आहे ; 
त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १ ९ ६१ (१ ९६२ चा महा . ५ ) च्या कलम ६७ च्या पोट-कलम (५ ) च्या 
चौथ्या परंतुकातील तरतूदींनुसार आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या ( सभापती 
व उप सभापती ) ( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम, १९६२ च्या नियम २-ई मधील तरतूदींनुसार महाराष्ट्र शासन याद्वारे नंदुरबार जिल्ह्याच्या 
अधिकार क्षेत्रातील शहादा व नंदुरबार आणि गडचिरोली जिल्ह्याच्या अधिकार क्षेत्रातील कोरचि , भामरागड व धुळे जिल्ह्याच्या अधिकार क्षेत्रातील 
साक्री व शिरपूर या पंचायत समित्यांकरीता त्यांना सध्या लागू असलेल्या आरक्षणाच्या कालावधीच्या दिवसाच्या लगतनंतरच्या दिवसापासून सुरू 
होणाऱ्या अडीच वर्षाच्या कालावधीकरिता अनुसूचित जमाती ( अनुसूचित जमातीमधील महिलांसह ) यांच्यासाठी राखुन ठेवावयाची सभापतींची पदे, 
खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविल्यानुसार नेमून देत आहे 


अनुसूची 


अ . क्र . 


जिल्ह्याचे नाव 


अनुसूचित जमातींसाठी राखून ठेवावयाच्या अनुसूचित जमाती ( महिला ) साठी 

राखून 
राज्यातील पंचायत समित्यांच्या सभापतींच्या ठेवावयाच्या राज्यातील पंचायत समित्यांच्या 
पदांची संख्या 

सभापतींच्या पदांची संख्या 
( ३ ) 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


१ 


१ 


२ 


OM 


नंदूरबार 
गडचिरोली 

धुळे 
एकूण . 


३ 


१ 

३ 


१ 

३ 


३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


डॉ . मल्लीनाथ कलशेट्टी, 
शासनाचे उप सचिव 


भाग चार - ब -५ अ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २६-मार्च ४, २०१५ / फाल्गुन ७-१३, शके १९ ३६ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT, 

Bandkam Bhavan , 25 , Marzban Road , 
Fort , Mumbai 400 001 , Dated the 16th December, 2013 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS Act, 1961. 


No. PSE - 2013/CR - 137 ( 5 )/PR-2.—Whereas as per the provisions of the fourth proviso to clause 
( a ) sub - section (5 ) of section 67 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 
1961(Mah.V of 1962), in a Panchayat Samiti in the Scheduled Areas where the population of the 
Scheduled Tribes is more than fifty percent of the total population , the office of the Chairman 
shall be reserved only for the persons belonging to the Scheduled Tribes ; And whereas , the 
population of the Scheduled Tribes in the Panchayat Samitis of Shahada and Nandurbar in 
Nandurbar District, Panchayat Samiti of Korchi and Bhamaragad in Gadchiroli District and 
Panchayat Samitis of Sakri and Shirpur in Dhule District is more than fifty percent of the total 
population ; 

Now , therefore , in pursuance of the provisions of the fourth proviso to sub -section (5 ) of 
section 67 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 read with the 
provisions of rule 2E of the Maharashtra Zilla Parishads ( President, Vice - President and 
Chairpersons of Subjects Committees ) and Panchayat Samitis (Chairpersons and Deputy 
Chairpersons) ( Reservation of Offices and Election ) Rules, 1962 , the Government of Maharashtra 
hereby specifies for the period of two and half years commencing from the date immediately 
after the expiry of their existing reservations of Panchayat Samitis of Shahada, Nandurbar 
falling under the jurisdiction of Nandurbar District and for the Panchayat Samitis of Korchi, 
Bhamaragad of Gadchiroli District, the number of offices of Chairperson to be reserved for the 
Scheduled Tribes ( including women belonging to such Tribes), in the manner as shown in the 
Schedule appended hereto : 


Schedule 


Sr. No 


District 


No. of offices of Chairperson of No. of offices of Chairperson of 
Panchayat Samitis in the State to be Panchayat Samitis in the State 
reserved for the Scheduled Tribes to be reserved for the Scheduled 

Tribes (women ) 
( 3 ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


1 


Nandurbar 
Gadchiroli 
Dhule 


1 
1 


2 
3 


1 
1 


1 


Total 


3 


3 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . MALLINATH KALSHETTI 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २६-मार्च ४ , २०१५ / फाल्गुन ७-१३, शके १९ ३६ 


२७ 


. 


१६७ 


मंगळवार , डिसेंबर १७, २०१३ / अग्रहायण २६, शके १ ९ ३५ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक १६ डिसेंबर २०१३ 


आदेश 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १ ९ ६१. 

क्रमांक झेडपीबी २०१२/ सीआर-४० /पं. रा .५.-ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ 
( १९ ६५ चा महा.४० ) याच्या कलम ६ चा पोट- कलम १ चा खंड ( क ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र.एमयुपी / २०१० /१५४१/ सीआर -३१६ / नवि -१९, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१२ (यात यापुढे जिचा “ उक्त 
अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) अन्वये महाराष्ट्र शासनाने बारामती नगरपरिषदेच्या हद्दीत बदल करून त्यात पुणे जिल्ह्यातील 
बारामती तालुक्यातील मौ . तांदुळवाडी , जळोची व रूई या महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र समाविष्ट केले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १ ९ ६१ (१ ९ ६२ चा महा. पाच ) याच्या 
कलम २५५ च्या पोट - कलम (२ ) चा खंड ( सहा) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे ( त्याने केलेला कोणताही 
करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायीत्चे धरून ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ (१९ ६२ चा महा. पाच) याच्या कलम २५५ च्या पोट-कलम 
( २ ) चा खंड ( सहा) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , असा निदेश देते की , पुणे जिल्ह्यातील 
मौ . तांदुळवाडी, जळोची व रूई या महसुली गावांसंबंधात पुणे जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता, हक्क आणि दायित्चे (तिने केलेला कोणताही करार 
किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्चे धरून ) ही , शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक -एमपीएच-१ ९९ ७ / सीआर-६४५ / 
५६( ४७), दिनांक २० जुलै १९९९ यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर बारामती नगर परिषदेकडे हस्तांरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि 
तिच्याकडे निहित असतील . 


. 


, 


~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


डॉ . मल्लीनाथ कलशेट्टी , 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २६-मार्च ४ , २०१५ / फाल्गुन ७-१३, 


शके १ ९ ३६ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


Bandkam Bhavan , 25 Marzban Path , Fort , Mumbai 400 001, 

Dated the 16th December 2013 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHAD AND PANCHAYAT SAMITI Act ,1961. 


No. ZPB . 2012 /CR - 40 /PR -5. - Whereas , the Government of Maharashtra , has under the 
Government Notification , Urban Development Department, No.MUP. – 2010 / 1541/CR -316 /UD - 19 , 
dated the 21st November 2012 (therein after referred to as “ The said Notification ” ), issued in 
exercise of the powers conferred by clause (a ) of sub - section ( 1 ) of section 6 of the Maharashtra 
Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), 
altered the limits of the Baramati Municipal Council; and included therein the local areas of 
revenue villages of Tandulwadi, Jalochi and Ruyee in Baramati Block of Pune District mentioned 
in the Schedule appended to the said notification ; 


And whereas , pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement of contract by made by it ) to the successor local authority under clause 
(vi ) of sub - section (2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samities 
Act , 1961 (Mah . V of 1962 ) ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( vi) of sub -section (2 ) of section 
255 of the Maharashtra Zill Parishads and Panchayat Samities Act, 1961 (Mah . V of 1962), and of 
all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby directs that 
all the assets, rights and liabilities of the Pune Zilla Parishad , in respect of the revenue villages 
Tandulwadi, Jalochi and Ruyee in Baramati Block of Pune District ( including the rights and 
liabilities under any agreement or contract made by it) shall stands transferred to and shall vest 
in the Baramati Municipal Council, on the terms and conditions specified in the Government 
Resolution , Rural Development and Water Conservation Department, No. MPH -1997 / CR -645 / 
56 (47), dated the 20th July 1999 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . MALLINATH KALSHETTI, 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २६-मार्च ४, २०१५ / फाल्गुन ७-१३, शके १९ ३६ 


२ ९ 


१६८ 


गुरुवार , डिसेंबर १९ , २०१३ / अग्रहायण २८, शके १ ९ ३५ 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय विस्तार , मुंबई ४०० ०३२. 


दिनांक १८ डिसेंबर २०१३ 


~ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १९ ६३ आणि नियम , १ ९ ६७. 

क्रमांक : कृबास ०११३-प्र.क्र . ४६-११- स . 

ज्याअर्थी, केंद्र शासनाच्या मॉडेल अॅक्टच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांच्या हिताकरिता राज्याने महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन 
अधिनिमय, १९ ६३ मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा केलेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, अनेक प्रक्रिया केलेल्या शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीमुळे प्राथमिक कृषी उत्पादक शेतकऱ्याचा कोणताही प्रत्यक्ष विशेष लाभ 
होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे ; आणि 

दिनांक २२-१-२०१३ रोजी शिर्डी, जिल्हा अहमनगर येथील दहा राज्यांच्या पणन मंत्र्यांच्या समितीच्या सभेत उक्त बाबीस दुजोरा देण्यात 
आलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम कलम ६२ प्रमाणे अधिनियमाच्या परिशिष्टातील भाग ३ मधील १४ Splits 
( Dal ) of pluses, भाग -६ मधील Gul आणि Sugar, भाग-१७ मधील Wheat Flour , भाग-१८ मधील Dry Fruits, भाग-१९ 
मधील Edible Oils या प्रक्रिया केलेल्या शेतमालाचेनियमन रद्द करण्याबाबत राज्यातील संबंधित बाजार समित्यांकडून हरकती व सूचना 
मागविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे ; 

राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना सूचित करण्यात येत आहे की , उक्त नमूद प्रक्रिया केलेल्या शेतमालाचे नियमन रद्द 
करण्याबाबत आपल्या हरकती व सूचना सदर अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या कालावधीत पणन संचालनालय, पुणे 
यांचेकडे दाखल करण्यात याव्यात. पणन संचालनालय यांनी सदर हरकती व सूचना लक्षात घेऊन अधिनियमातील तरतूदींच्या आधारे शासनास 
स्वयंस्पष्ट प्रस्ताव सादर करावा. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ना . ल . तडोसे , 
शासनाचे सह सचिव . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २६-मार्च ४, २०१५/ फाल्गुन ७-१३, शके १९ ३६ 


१६ ९ 


शुक्रवार , डिसेंबर २०, २०१३ / अग्रहायण २ ९, शके १ ९ ३५ 


CO -OPERATION , MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT 
Camp Office, Darbar Hall , Morris College, Old Building , Sita Burdi, Nagpur 

dated the 18th December 2013 . 


CORRIGENDUM 


MAHARASHTRA CO -OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960 . 

No. CSL . 2013 /C.R.No.697 / 15C.— The Maharashtra Co -operative Societies Rules , 1961, 
(Draft Rules ) bearing No. CSL . 2013 /CR No. 697 / 15 - C have been published in the Maharashtra 
Government Gazette , Extraordinary No. 156 , dated 22nd November 2013 . 

The following correction is made in the said notification : 

On page No. 1 in line No. 7 of para 1, the words and figures “ 9th day of December 2013 ” 
shall be read as “ 31st day of December 2013 ” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


G. N. RANKHAMBE , 
Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


